प्रशासकीय मान्यता 

सन-२०१९-२० या वित्तीय वर्षात जिल्हा 
खनिज प्रतिष्ठान, यवतमाळ यांच्याकडून 
मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: व्हीएचवाय-२०१९/प्र.क्र. २९९/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२० 
वाचा: १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
४ जिल्हाधिकारी यवतमाळ तथा सदस्य सचिव जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, यवतमाळ यांचे 
पत्र क्र. कावी/खनिजकर्म/भा.मा.प्र.तसहा/२०१९/४७५ दि.२२.०७. २०१९ रोजीचे पत्र. 
५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेशिवसं/ श्रीवनाशावैम- 
यवतमाळ/जिखप्रय/यंसाख/२०१९-२०/३-म/३११२६ /२०१९, दि.२५.११.२०१९. 
शासन निर्णय :- 


श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ या संस्थेस 
संदर्भाधीन दि. १६.०१.२०१९ च्या पत्रान्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, 
यवतमाळ मार्फत मंजूर अनुदानातून जिल्यातील दिव्यांग बांधवांना सहाय्यक उपकरणे/साधने उपलब्ध 
करुन देण्यासंदर्भात खाळील तक्त्यात नमूद रु. १,११,४४,०५०/- (अक्षरी रु. एक कोटी आकरा लक्ष 
चव्वेचाळीस हजार पन्नास फक्त) ची उपकरणे/साधने खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अ.क्र यंत्राचे नाव आवश्यक | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
नग संख्या 
व्व्शिं मोटोराईझड ट्रिसायकल विथ बॉक्स २२० ४२००० ९२४०००० 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएचवाय-२०१९/प्र.क्र.२९९/प्रशा-१ 


२ | हायटेक बिलोव नि प्रोस्थेसिस २८ १९५०० ५४६००० 
हाय टेक अबाऊ नि प्रोस्थेसिस २२ २९५०० ६४९००० 

४ | हायटेक बिळोव एलबो प्रोस्थेसिस १२ ११८०० १४१६०० 

५ | हाय टेक अबाऊ एलबो प्रोस्थेसिस १२ १५८०० १८९६०० 
एचकेएएफओ १५ २३७९० ३५६८५० 

७9 Pas २१ १००० २१००० 

एकूण रुपये १,११,४४,०५० 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबधित संस्थेस सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान, यवतमाळ यांच्याकडून मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्रसामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 
आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 

३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४. मुख्य यंत्र व त्याचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 

५. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

६. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HSS नसल्याबाबत 
व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 

७. सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नाही. 

८. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएचवाय-२०१९/प्र.क्र.२९९/प्रशा-१ 


९. उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त तक्‍्यात नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, यवतमाळ यांच्याकडून मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३ 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११४१६५८४२६५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = a > आदेशानुसार = = 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 
DAHALE 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897 
b7b2244d66593f50dd7 13da8386091 2503, 
\de=400032, 


po: 
M U R LI D H A R R stre IANTRALAYA ,MUMBAI, 
rialNumber=30df743755280cf26ce97ec097 
82: (80f0bc4317129bf38 1 eb48778f2e3d, 
AO DA H A LE ou: =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
“ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 


Date: 2020.01.14 17:10:12 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
७. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


